मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे 
राबविण्यात येत असलेल्या पायाभूत विकास 
प्रकल्पांसाठी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 
लि. (REC) वित्तीय संस्थेकडून उभारण्यात 
येणाऱ्या रू. १२,००० कोटी कर्जास शासन हमी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी-२०२२/ नविवि/ प्र.क्र. ६३/ अर्थबळ, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- 94 फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा -१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१०९९/प्रक्र.६८/शा.हमी, दि. ५.११.१९९९ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१००८/प्रक्र.१८/शा.हमी, दि.२८.४.२००८ 
३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. एमआरडी-३३२२/ नविवि/प्र. क्र. ८३/ नवि-७, 
दि. १७.०८.२०२२ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. शाहमी- २०२२/ नविवि/ प्र. क्र. ६३/ अर्थबळ, 
दि.१८.११.२०२२ 
५) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्र. शाहमी- २०२२/ नविवि/ प्र. क्र. ६३/ अर्थबळ, 
दि.९.१२.२०२२ 


प्रस्तावना: 

मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) मुंबई महानगर Weal 
क्षेत्रात विविध पायाभूत विकासाच्या कामासाठी संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये रूरल 
इलेक्ट्रिफिकेशान कॉर्पोरेशन लि. (REC) वित्तीय संस्थेकडून रू. १२,००० कोटी कर्ज उभारण्यास 
शासन हमी देण्यात आली असून शासन हमीवरील हमीशुल्क माफ करण्यात आले आहे. 


नगर विकास विभागाने सदर कर्ज आवश्‍यकतेनुसार टप्प्याटप्प्याने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशान 
कॉर्पोरेशन लि. (३९७) वित्तीय संस्थेमार्फत उभारण्यात येणार असल्याने वरील झासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्रमांक २ नमूद करण्यात आलेला ६ महिन्यांचा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढवून 
देण्याबाबत तसेच वरील वित्तीय संस्थेस दिनांक २०.१०.२०२२ रोजी केलेल्या करारनाम्यातील अटी 
व शार्ती-१ नुसार Escrow Account वर हक्क देण्यात आले असल्याने कर्जातून निर्माण होणारी 
भविष्यातील मालमत्ता तारण ठेवणे संयुक्तीक होणार नसल्याने परिच्छेद क्र. ३ मधील अट क्र. 
(३.५), (३.७७ व (३.८) वगळण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद करण्यात आलेला 
६ महिन्यांचा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढवून देण्यात येत आहे. तसेच परिच्छेद क्रमांक ३ 
मधील अट क्रमांक (३.५), (३.७) व (३.८) वगळण्यात येत आहे. 


२. सदर अटी शिथिल करणे/ वगळणे हे केवळ या प्रकरणापुरती सिमित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२२/ नविवि/ प्र.क्र. ६३/ अर्थबळ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१६१२०८२८४३०५ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL RAJARAM RANE 


(अ. रा. राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
१ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५ ५)मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) ६6)मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७) सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
८) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव. 
९) उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 
) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक्स क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
१६) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 
१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 
२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई-२८. 
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 
अपर मुख्य सचिव (न.वि.-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई-४०००५१. 
वित्त विभाग (साउ /व्यय-३ /त्रद्ष्ण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी-नवि-७, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 
संबंधित वित्तीय संस्था(विभागामार्फत). 
२७) निवड नस्ती -अर्थबळ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


